संदर्भ : 


महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी 
सेवा मुख्य परिक्षा २०२२ मधील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत व यांत्रिकी) गट-ब 
या पदावरील नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३ /प्र.क्र. WY (२) भाग-८/आ(स.अ.श्रे-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३ रा मजला,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०२४ 


जलसंपदा विभाग, शा. नि. क्र. नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क्र.१४५(१/आ(स.अ.श्रे-२), दि.१५.०३.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परिक्षा २०२२ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (विद्युत व यांत्रिकी) या गट-ब पदांकरिता शिफारस केलेल्या ४९ उमेदवारांपैकी 
नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या ४७ उमेदवारांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (विद्युत व यांत्रिकी) या गट-ब या पदावर जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रूजू 
होतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी विहित अटी व शातींच्या 
अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. 3(2) अन्वये “परिविक्षाधीन उमेदवारांनी 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत 
तात्काळ रूजू व्हावे. सदर विहीत कालावधीत उमेदवार रूजू झाला/ झाली नाही तर तो/ती 
नोकरीची संधी गमावेल व त्याच्या नियुक्‍तीकरिता विचार करण्यात येणार नाही. ते वरील पदावर 
इच्छुक नाहीत, असे गृहीत धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील.” 
अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. 


३. संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती दिलेल्या ४७ उमेदवारांपैकी, सोबतच्या 
“परिशिष्ट a” मधील नमूद ७ उमेदवार हे रूजू होण्यास दिलेल्या विहित कालावधीमध्ये 
(नियुक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत/ रूजू होण्यास अंतिम मुदतवाढ 
दिलेल्या दिनांकापर्यंत) त्यांना पदस्थापना दिलेल्या ठिकाणी रूजू झालेले नाहीत. यास्तव, 
सोबतच्या “परिशिष्ट अ” मधील नमूद ०७ उमेदवारांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत व यांत्रिकी) या गट-ब या पदावर करण्यात आलेली तात्पुरती नियुक्‍ती 
या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती 2023 /प्र.क्र. १४५ (2) भाग-८/आ(स.अ.श्रे-२) 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०७१४४९००३७२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
ANIL VITTHAL DN: CN - ANIL VITTHAL DEOKATE, ¢ = IN, 
CAMAPAGHTER OUCWATER तिले 
DEOKATE er ee 
(अनिल fa. देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित उमेदवार यांना ई-मेल संदेशाद्वारे. 


१. अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


र्‌. 

१०, 
११: 
१२. 


१२३. 


. सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

. महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन (आ(संनि)/आ(वर्ग-२)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 

संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ. श्रे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र. १४५(२)भाग-८/आ (स.अ.श्रे.२), दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र 
"परिशिष्ट -अ' 
अ.क्र. | मलोआ उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा मुळ | म.लो.आ. ; सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग 
क्रमाक 

शि Q 3 8 4 é 

रि ५/२०२२ HLT परमेश्वर राजेंद्र |इमाव खुला मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, तापी-गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक अंतर्गत उप 
अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन उपविभाग क्र.१, संगमनेर . 

२ | 99/2022  श्री.काळे वैभव रामदास |आदुघ खुला मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, उभारणी 
विभाग (विवयां) क्र.३, कोयनानगर, ता.पाटण, जि.सातारा. 

३ | १४/२०२२  श्री.चिता श्रीकांत मनोहर | विमाप्र खुला मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, उभारणी 
विभाग (विवयां) क्र.३, कोयनानगर अंतर्गत उप अभियंता, उभारणी उपविभाग क्र.१ ब, 
कोयनानगर. 

8 28/2022 |श्री.भांगे त्रषिकेडा इमाव इ्माव मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत कोकण - १ महसूल 

गजानन विभागातील अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
उभारणी विभाग (विवयां) क्र.१, अलोरे, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी 

4 39/2022 श्रीमती सृष्टी सुभाष इमाव महिला इमाव महिला ।मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील 

पाटील अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, भंडारा 

नि ४१/२०२२ |श्री.गोणारकर अमोळ  |अजा अस्थीव्यंगता |अजा दिव्यांग ।मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील 


अस्थीव्यंगता 


रमेशराव अधीक्षक अभियंता, तापी-गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत 


कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे. 


४९/२०२२ |श्री.दिपक गजानन गावंडे |खुला खेळाडू खुला खेळाडू ler अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, उभारणी 
विभाग (विवयां) क्र.३, कोयनानगर अंतर्गत उप अभियंता, उभारणी उपविभाग क्र.१ ब, 


कोयनानगर. 
Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
ANIL VITTHAL - 
OU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 
D EO KATE Date: 2024.08.07 15:04:49 +05'30' 


(अनिल वि. देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


